आंतरराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय /राज्यस्तरावर आयोजित 
प्रसिध्दी कार्यक्रमांना पर्यटन विभागांतर्गत आर्थिक 
प्रायोजकत्व देण्याबाबत. (शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : महोत्सव २०१८/१२/प्र.क्र.११२६/पर्यटन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० जुले, २०२४ 


संदर्भ: पर्यटन व सांस्कतिक कार्य विभाग. शासन निर्णय क्र.महोत्सव २०१८/१२/प्र.क्र.११२६/पर्यटन, 
दि.०७/०१/२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परि.क्र.३ येथील उपसमिती व उच्चस्तर समितीच्या रचनेतील बदल 


स्तंभ क्र.२ ऐवजी स्तंभ क्र.३ येथे नमूद केल्याप्रमाणे वाचण्यात यावा :- 


उप समिती रचनेतील । व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य । संचालक, पर्यटन संचालनालय, 


अ.क्र.१ पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई-अध्यक्ष  । मुंबई - अध्यक्ष 

उप समिती रचनेतील । वरिष्ठ व्यवस्थापक, प्रसिध्दी, महाराष्ट्र राज्य! सहसंचालक, पर्यटन 

अ.क्र.४ पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई - सदस्य | संचालनालय, मुंबई - सदस्य 
सचिव सचिव 

उच्चस्तर समिती व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन | संचालक, पर्यटन संचालनालय - 

रचनेतील अ.क्र. ix विकास महामंडळ - सदस्य सदस्य 


०२. या संदर्भातील इतर अटी व शती संदर्भाधीन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागु राहतील. 


०३. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१०१७२६२७२६२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANTOSH VITHAL ROKADE 


(संतोष जया विठ्ठल रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः महोत्सव २०१८/१२/प्र.क्र.११२६/पर्यटन, 


मा. मंत्री (वित्त, नियोजन व वने) यांचे खाजगी सचिव 

मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

मा. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) मंत्रालयातील सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव 

११) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

१२) संचालक, पर्यटन संचालनालय, मुंबई. 

१३) महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

१४) महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


3 
8 


Cc 


भु 


G — 
SS oR द यी म्य टार 


wea 


१६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७७ केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

१८) वित्त विभाग (का.व्यय-१५/अर्थ-११) मंत्रालय, मुंबई 

१८) नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
१९) निवड नस्ती (पर्यटन-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


